कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणी करीता निर्माण केलेल्या 
३७ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते 
दि. ३१/०८/२०२३ या कालावधी करीता 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/८१/प्र.क्र.५६/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२०/५५२/प्र.क्र.१३०/ 
कु.क., दि. ११/१०/२०२२ 


२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/आस्था/ कक्ष २ क/संकीर्ण 
प्रयोजनार्थ/३७पदे/न.क्र.9७१/२३३१-३२/२०२३, दि. ०९/०१/२०२३. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. 
०८/०२/२०२३. 
प्रस्तावना - 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीकरीता कार्यरत असलेल्या ३७ अस्थायी पदांना 


संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर ३७ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये 


वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागातील मंजूर अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने सदर ३७ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२३ 


ते ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाळ आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत २२११ 


लेखाशीर्षाखाली कार्यरत असलेल्या पुढील विवरणपत्रात नमूद ३७ अस्थायी पदांस 


दि. ०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधील | अस्थायी पदांची 
वेतनस्तर संख्या 
na सहसंचालक, आरोग्य सेवा,(वर्ग -१) S-2§: ८२२००-२११५०० PD 
2 | उप संचालक, आरोग्य सेवा, (वर्ग-१) । 5-२५:५८८००-२०९२०० २ 
३ | सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा, |  5-२३: ६७७००-२०८७०० 3 | 
कुटुंब कल्याण, मुंबई (वर्ग-१) 
४ | सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, |  5-२३: ६७७००-२०८७०० २३ 
कुटुंब कल्याण माताबाल संगोपन (१७ जिल्हास्तर व 
आणि शालेय आरोग्य, (वैद्यकीय) ६ राज्यस्तर) 
(वर्ग-१) 
५ | सांख्यिकी अधिकारी 58-१५: ४१८००-१३२३०० (___ गी. _,| 
६ | उच्च श्रेणी लघुलेखक 5-१५:४१८००-१३२३०० | 9 
सहाय्यक अधिक्षक 5-१३: ३५४००-११२४०० ४ 
वाहन चालक 5-६: १९९००-६३२०० 8 
एकूण ३७ 


३. उपरोक्त विवरणपत्रातील नमूद ३७ पदांवरील खर्च पुढील लेखाशीर्षा अंतर्गत भागविण्यात 


येईल. सदर पदांवरील खर्चाची तरतूद सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय 


तरतूदीतून केली जाईल. 


१) अ.क्र.१ते२व५ते ८ मधील नमुद पदांकरीता लेखाशिर्ष:- 
मागणी क्र. आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष-२२११ - कुटुंब कल्याण, ००१- संचालन व प्रशासन, 
(09) राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना - (09) (०२), राज्य कुटुंब 
कल्याण केंद्र (२२११ ००३१) 


२) अ.क्र. ३ व४ मधील नमुद पदांकरीता लेखाशिर्ष :- 


मागणी क्र. आर-१, FAHY - २२११, कुटुंब कल्याण, ००१- संचालक व प्रशासन, 


(09) कुटुंब कल्याण केंद्र, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, (०१) (०३) जिल्हा कुटुंब 
कल्याण केंद्र (२२११ ००५१) 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. 


०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०३२९१७५३३२००१७ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NANDKUMAR GANPAT ANDALKAR 
N A N D K U M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a2650d7875d0f90d05efaca1d6d8e5579d945 


A N p A T IcdeeOcbfbe7bc566e58ec059C9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5504482FF671AF189301ED9C8711BFO 


96FE9D3CCCCFB4F2D5B65BB9DC6887F4F, 
A N D ) A [_ KA R cn=NANDKUMAR GANPAT ANDALKAR 
Date: 2023.03.31 16:56:07 +05'30' 


(नंदकुमार आंदळकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

७. वित्त विभाग(व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कु.क). 


